अधिसंख्य पदावरील नियुक्तीला 
मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२०/प्र.क्र.१२७/२०२०/आस्था-३ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ,फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: १४ डिसेंबर,२०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र बीसीसी२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ 
२) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र मविसे-१०२०/प्र.क्र.१०/२०२०/आस्था-३अ, दि. 
२२.१२.२०२०. 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र बीसीसी२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि ,जात वैधता पप्रमाणपत्र सादर करू 
न शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी /कर्मचारी यांचेसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत .उक्त शासन निर्णयास अनुसरून 
संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २२१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र विकास सेवा , गट 
विकास अधिकारी,गट अ या संवर्गाकरिता ग्रामविकास विभागांतर्गत २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात 
आली आहेत. उक्त शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी सध्या 
ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून तात्पुरत्या स्वरुपात ११ 
महिन्यांकरिता किंवा सेवेत राहिले असते तर ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत 
किंवा याविषयी शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर 
शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी /कर्मचारी यांच्या 
करिता सदर अधिसंख्य पद राहण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेली ११ महिन्यांची मुदत दि.२१.११.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे . आता सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२८.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना 
त्यांच्या अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते 
सेवेत राहिले असते तर ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा याविषयी 
शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे . सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या सदर शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त गट 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२०/प्र.क्र.१२७/२०२०/आस्था-३ 


विकास अधिकारी, गट अ या अधिसंख्य पदावरील नियुक्तीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे . 


शासन निर्णय:- 

ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त संदर्भ क्र .२ येथील दिनांक २२.१२.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेल्या 2 अधिसंख्य पदावरील नियुक्‍तीळा मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयातील पुणे विभागातील श्री.एम.बी.कोळी, गट विकास अधिकारी हे 
दि. ३१.०५.२०२१ रोजी सेवानिवृत्त झाळे आहेत. 

त्यामुळे श्री.वि.ल.खेडकर, गट विकास अधिकारी यांच्या अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा 
कालावधी संपुष्टात आल्याने त्यांना पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असतेतर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा याविषयी शासनाने स्थापन केलेल्या 
अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे 
आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

२. याबाबतचे आदेशा संबधित विभागीय आयुक्‍त यांनी तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात 
आहेत, त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा 

४. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २८.१०.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१४१४५२५३८१२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

D R VA S A N गा MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 

e DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1f 

G O 2 A | 6a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB3617082F 
8FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81 

M A N F C85A31BBAAFF04C1ADEA8A8811D74F01DA4 
E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2021.12.14 17:53:34 +05'30' 


(डॉ. वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री(ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा.राज्यमंत्री(ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२०/प्र.क्र.१२७/२०२०/आस्था-३ 


one G&G  -€४ 


. अपर मुख्य सचिव,ग्रामविकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 


विभागीय sigan, aa, 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सर्व, 

. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई/नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर, 

. उपसचिव, कार्यासन १६ ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती(का.आस्था-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२०/प्र.क्र.१२७/२०२०/आस्था-३ 


अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी /कर्मचारी सध्या ज्या पदावर 
कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता 
किंवा ते सेवेत राहिळे असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबतचे :- 
विवरणपत्र अ 


अ अधिकारी महसूली | पदवरूजु । शासन सेवेतील | सेवानिवृत्ती मुळ । अज जात 
क्र विभाग दिनांक नियुक्तीचा दिनांक नियुक्‍ती | प्रमाणपत्र 
दिनांक झालेले पद | अवैध/अन्य 
मागास 
प्रवर्ग जात 
प्रमाणपत्र 
सादर केले 
किंवा कसे? 
असल्यास 
कोणत्या 
मागास 
प्रवर्गाचे 
जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
सादर 
केले? 
La | Q 3 8 4 & 9 ८ 

| श्री.वि.ल. खेडकर | अमरावती | गट विकास | ०१.०८.१९९४ | 39.09.2028 | कृषी | वि.मा.प्र.चे 
अधिकारी अधिकारी | जात वैधता 
(१०.११.२००४) प्रमाणपत्र 
सादर केले 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


